महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दिपत्र क्रमांक पोप्रमा-०७१७/प्र.क्र.३७२/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक २६ डिसेंबर २०१८. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, लोहमार्ग, मुंबई, यांच्या अधिकारक्षेत्रातील दादर (पूर्वी येथील 
पोलीस निवासी इमारतींची दुरुस्ती करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र. पोप्रमा-०२१७/ प्र.क्र.३७२/ पोल-७, दिनांक 
२८.०७.२०१७. 

2) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. 

पोमसं/ २७-बी/ दुरुस्ती-कार्यक्रम-आढावा/ ३७१/ ०९, दिनांक २४.०८.२०१७. 


शुध्दिपत्र.- 


शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र. पोप्रमा-०२१७/ प्र.क्र.३७२/ पोल-७, दिनांक २८ जुले, 
२०१७,-- 


१) याचा क्रमांक “पोप्रमा-०२१७/ प्र.क्र३७२/ पोल-७” या ऐवजी “पोप्रमा-०७१७/ 
प्र.क्र.३७२/ पोल-७” असा वाचण्यात यावा; 


२) यामधील परिच्छेद ५ मधील “बी-१, मुख्य लेखाशीर्ष, २०५५, पोळीस, (02) शहर 
पोलीस, (०२) (०१) शहर पोळीस-आस्थापना (दत्तमत) (०२५५ ००९७” या 
मजकुराऐवजी “गृह विभाग--मागणी क्रमांक बी-१, २०५५, पोलीस, (००) १०९, जिल्हा 
पोलीस, (००)(०१) जिल्हा पोलीस बल (अनिवार्य) (दत्तमत) (२०५५ ०१६८),” हा 
मजकूर वाचण्यात यावा. 


२. हे शासन शुध्दिपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८१२२७१७३६५७५२२९ असा आहे. हे 
शुध्दिपत्र डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SWAPNIL 


GOPAL BORSE 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) पोलीस आयुक्त, लोहमार्ग, मुंबई. 


प्रत- 
१) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पोप्रमा-०७१७/प्र.क्र.३७२/पोल-७. 


) कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई (सार्वजनिक बांधकाम) विभाग, मुंबई. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

) प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

) 

) 

) 


AN AD 


6 


Cc 
ae 


कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-७/ विनियम), मंत्राळय, मुंबई. 
८) निवड फाईल (पोळ-७). 


an 


&. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


